महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील 
शैर्यपदक/सेवापदक धारकांना अनुज्ञेय रक्‍कम 
मंजूर करणेबाबत. 
कर्नल राघवेंद्र पृथ्वीराज सलगर ,जि. रायगड. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२२/प्र.क्र.१६४/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख:- २२/०८/२०२२. 


वाचा 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग शौपपु-२०००/३०३/प्र.क्र.३१ (२०००, 
दिनांक ०३.०७.२०००. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/१४४६ 
दिनांक २५ जुले, २०२२. 
प्रस्तावना 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०३/०७/२००० च्या शासन निर्णयान्वये 

महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १४ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय 
अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कर्नल राघवेंद्र पृथ्वीराज सलगर ,जि. रायगड यांना 
राष्ट्रपती सचिवाळलयाच्या आदेशा क्र. ४१-प्रेस/२०१०, दि. ०३ एप्रिळ,२०१० अन्वये सेना पदक हे पदक प्रदान 
करण्यात आले आहे. संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार कर्नल राघवेंद्र पृथ्वीराज सलगर ,जि. रायगड यांना 
रु. २३,०००/- (रू. तेवीस हजार फक्त) इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचालक,सैनिक कल्याण विभाग, पुणे 
यांनी उक्त संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
शासन निर्णय 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे शौर्य/सेवापदक पदक प्राप्त झाल्याचा 
पदनाम, नाव व पत्ता दिनांक 


नं. ।७- ६३८९७ K, कनल २६ जानेवारी,२०१० 


राघवेंद्र पृथ्वीराज सलगर, 
८ Guards , PIN :-९१०९०८, 
C/o 4§ APO. 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२२/प्र.क्र.१६४/का-२८ 


2. कर्नल राघवेंद्र पृथ्वीराज सलगर यांस सेनापदक या पदकाप्रित्यर्थ द्यावयाच्या रकमेपोटी 
होणारा खर्च रु. २३,०००/- (रु. तेवीस हजार फक्त) हा मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष "२०७५, संकीर्ण 
सर्वसाधारण सेवा, ८०० इतर खर्च - (००) (०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५०११३) ०५ - बक्षीसे" या 
लेखाशिर्षांतर्गग सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून 
भागविण्यात यावा. 

३. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, रायगड-अलिबाग यांना 'आहरण व संवितरण 
अधिकारी' म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे.सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, रायगड- 
अलिबाग यांनी कोषागार कार्यालय, रायगड-अलिबाग येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने 
वितरीत करावी. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग शौपपु-२०००/३०३/प्र.क्र.३१ (२०००), दिनांक ०३.०७.२००० मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२३१२०६३९८९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने oe 
Urmila Po pat ee eS 


st=Maharasht 
2.5.4.20=532e1c167ebaaff43f581 1aa7e45b8f790eb47c4f4cdf5 


bad586d61ab9901 df2, 
Sa Wa nt serialNumber=c586c9348ca72192ab033313815e031bc4374f8a 
3a8575a392f3fe875e8661 Urmila Popat Sawant 
Date: 2022.08.23 12:10:46 +05'30' 
(उ. पो. सावंत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२. 

४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५. 

५. जिल्हाधिकारी, रायगड. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड-अलिबाग. 

७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती). 

८. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, रायगड-अलिबाग. 

९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
qo. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई. 

११. 4. IC- ६३८९७८, कर्नल, राघवेंद्र पृथ्वीराज सलगर, ८ Guards , PIN :-९१०९०८, C/o ५६ APO. 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


